गृह (परिवहन) विभागामध्ये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प 
राबविण्यासाठी नियुक्‍त MAMI मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१९/प्र.क.१५२/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० जानेवारी २०२१ 


वाचा :- 
१) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र.साप्रवि-मातंसं ०८०/४/२०१४/०/०0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (॥-),दि.०९.०५.२०१९ 
2) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०८.२०१९ व दि.२२.०९.२०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० व शासन 
निर्णय शुद्धीपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, १४.०८.२०२० व दि.२२.१२.२०२० 


प्रस्तावना :- 
मोटार वाहन विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी M/s KPMG या प्राधिकृत 


कंपनीची दि.०१.०८.२०१९ पासून एक वर्ष कालावधीकरीता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यास 


संदर्भ क्र.२ येथीळ दि.०१.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 


तदनंतर मोटार वाहन विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी M/s KPMG या प्राधिकृत 


कंपनीच्या २ पूर्णवेळ वरिष्ठ सल्लागारांना दि.०१.०८.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या ६ महिन्यांच्या 


कालावधीसाठी संदर्भ क्र.२ येथील दि.२२.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 


आली होती तसेच सदर नियुक्‍त सल्लागारांच्या मानधनाच्या दराबाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल 


असेही सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले होते. उपरोक्त नमूद ६ महिन्यांचा कालावधी 


दि.३१.०१.२०२१ रोजी समाप्त होत असल्याने M/s KPMG या कंपनीच्या २ पूर्णवेळ वरिष्ठ 


सल्लागारांच्या दि.०१.०८.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या कालावधीच्या मानधनाच्या दराबाबत 


कळविण्याची व M/s KPMG या कंपनीच्या सल्लागारांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१९/प्र.क्र.१५२/परि-४, दिनांक २० जानेवारी २०२१ 


शासन निर्णय:- 


मोटार वाहन विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी M/s KPMG या प्राधिकृत 


कंपनीच्या २ पूर्णवेळ वरिष्ठ सल्लागारांच्या दि.०१.०८.२०२० ते दि.२१.१२.२०२० या कालावधीतील 


मानधनाच्या दरात ३० % कपात करण्यात यावी व दि.२२.१२.२०२० ते दि.३१.०१.२०२१ या 


कालावधीसाठी त्यांना १०० % मानधन अदा करण्यात यावे. 


२. मोटार वाहन विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी M/s KPMG या प्राधिकृत 


कंपनीच्या २ पूर्णवेळ वरिष्ठ सल्लागारांना दि.०१.०२.२०२१ ते दि.३१.०१.२०२२ या कालावधीसाठी 


शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ मध्ये नमूद अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच 


M/s KPMG या प्राधिकृत कंपनीच्या ३ पूर्णवेळ कनिष्ठ सल्लागारांची दि.०१.०२.२०२१ ते 


दि.३१.०१.२०२२ या कालावधीसाठी शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ मध्ये नमूद अटीच्या अधीन 


राहून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.प्रस्तुत कालावधीतील मानधन वित्त विभागाच्या 


शासन निर्णय शुद्धीपत्रक दि.२२.१२.२०२० नुसार अदा करण्यात यावे. 


३. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक बी-४, २०४५ विक्रेय वस्तु व सेवा यांवरील कर व 


शुल्क (००) (००) (०१) परिवहन आयुक्त यांचे कार्यालय (२०४५ ००१९) ( अनिवार्य) २८- व्यावसायिक 


सेवा” या लेखाशीर्षातर्गत सदर चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२०१२२९४९६९२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOME DEPARTMENT, 
po: t=Maharashtra, 
25. 1 2e4f22cb247cScff7f3358867f2482aa2234f6 131 bf 
89: 
P O KA L E ser 105e7b4960cc7ca6973d6deb06502b2e8fc47a411ba 
bef , 00६६74९ UTTAMRAO POKALE 
Date: 202 १0 12:32:33 +05'30" 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१९/प्र.क्र.१५२/परि-४, दिनांक २० जानेवारी २०२१ 


२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

६. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय,मुंबई 

७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन /संगणक/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
९. उप सचिव, नियोजन विभाग,मुंबई 

१०.उप सचिव, वित्त विभाग,मुंबई 

११.अवर सचिव-२, माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


